मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील शिंदेवाडी न्यायालय, 
विलेपार्ले न्यायालय व बालन्यायालय, 
डोंगरी या न्यायालयात स्वीय प्रपंजी खाते 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पीएलए १२१४/१२०८/प्र.क्र.२२७/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२१ 


वाचा : मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र क्र.१६९८/२०१९, दि.२८/११/२०१९ व 
क्र.५०५/२०२०, दि.५/८/२०२० 


प्रस्तावना : 

मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली महानगर दंडाधिकारी यांची एकूण ७५ 
न्यायालये असून ती मुंबईतील १६ न्यायालयातील केंद्रात कार्यरत आहेत. त्यातील १३ न्यायालयीन केंद्रात 
पी.एल.ए. खाते चाळू आहे. तर तीन न्यायालयीन केंद्रात पी.एल.ए. खाते उघडण्यात आले नाही. अशा 
परिस्थितीत शिंदेवाडी, विलेपार्ले व बालन्यायालय, डोंगरी या तीन न्यायालयीन केंद्रात दररोज जमा होणारी 
जामिनाची रक्‍कम, दंडाची रक्‍कम, व इतर संकीर्ण रक्‍कम ही रोख स्वरुपामध्ये मोठया प्रमाणात स्विकारली 
जाते. त्यामुळे शिंदेवाडी, विलेपार्ले व बालन्यायालय, डोंगरी या तीन न्यायालयीन केंद्रात पी.एल.ए.खाते 
उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
महानगर दंडाधिकारी, शिंदेवाडी न्यायालय, विलेपार्ले न्यायालय व बालन्यायालय, डोंगरी, मुंबई 

यांचे नावे महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम ५१२ नुसार महानगर दंडाधिकारी, शिंदेवाडी, 
विलेपार्ले व बालन्यायालय, डोंगरी, मुंबई या तीन न्यायालयात जमा होणारी जामिनाची रक्कम, दंडाची 
रक्‍कम, व इतर संकीर्ण रक्‍कमासाठी दिवाणी स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

i. The said Personal Ledger Account shall be subject to Audit. 

ii. The Administrator should ensure proper maintenance of Account. 


iii. The amount ordered by the Court to the concerned / opposite parties to be deposited as 
Civil Court Deposits should only be deposited in this PLA and payment due may be 
made as per the order of the court. 


iv. No revenue receipt / Revenue expenditure transactions will appear in this PLA. 


v. Either on quarterly or monthly basis, balances in this PLA shall be reconciled by the 
court. 


vi. All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this PLA. 


vii. PAO Mumbai will issue an authority to open PLA on receipt of Government orders. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलए १२१४/१२०८/प्र.क्र.२२७/कार्यासन ११ 


The following shall be the classification which may be recorded on every challan while 
depositing the amount in Treasury / Sub — Treasury. 


For Civil Court Deposit 


8443 - Civil Deposit 
00 - 
104 - Civil Court Deposits 
Ol - Court’s Name 


२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६३/कोषा-प्रशा ५, दि.१७/१२/२०२० 
अन्वये व महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.1॥॥/0॥.2/ 
UOR/L&JD/2020-21/UOR-35/280, दि.१२/१/२०२१ नुसार तसेच त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०११७१०५५१९१२ असा आहे. हा Blea डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Navagire Santosh > 
Sampatti 


Sceda09 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


१) प्रबंधक (निरीक्षणे- १/२), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई 

३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

५) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

६) महानगर दंडाधिकारी, शिंदेवाडी न्यायालय, विलेपार्ले न्यायालय व बालन्यायालय,डोंगरी,मुंबई. 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९) कक्ष अधिकारी का/२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


qo) निवडनस्ती (कार्यासन 99). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


